राज्यातील गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर या 
नक्षलग्रस्त भागात बी.एस.एन.एल. मार्फत 
मोबाईल टॉवर्स उभारण्याच्या प्रकल्पाचे 
संनियंत्रण करण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०२/विशा १ (ब) 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक :- १३ नोव्हेंबर, २०१४ 


वाचा :- केंद्र शासनाच्या दूरसंचार विभागाचे क्रमांक D.O.NO.30-24§/2093-T-USF, 
दि.०८ सप्टेंबर, २०१४ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने देशातील नक्षल प्रभावित क्षेत्रात २१९९ ठिकाणी मोबाईल सेवा 
पुरविण्याच्या प्रस्तावास दिनांक २० ऑगस्ट, २०१४ रोजी मान्यता दिलेली आहे आणि 
भारत संचार निगम लिमिटेडने निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या प्रकल्पाच्या 
खर्चास मंजूरी दिलेली आहे तसेच १२ महिन्यांच्या आत मोबाईल टॉवर्सची उभारणी 
आणि कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य देण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील 
गडचिरोली जिल्ह्यात ३७, गोंदिया जिल्ह्यात १७ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ६ मोबाईल 
टॉवर्स उभारण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन पत्रान्वये 
मोबाईल टॉवर्स उभारण्याच्या प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य 


सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०२/विञा १ (ब) 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार नक्षलग्रस्त भागात मोबाईल टॉवर्स उभारण्याच्या 
प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


१. मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य 
३. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
४. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सदस्य 


५. केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सदस्य 
६. केंद्र शासनाच्या दूरसंचार विभागाचे प्रतिनिधी सदस्य 
. भारत संचार निगम लिमिटेडचे प्रतिनिधी सदस्य 
८. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य - सचिव 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१४१११३१५४२४४७२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस गर्व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 
B = Digambar Umate 
च] fa al (1 DN: CN = Bajrang Digambar 
Umate, C = IN, S= 
7 MAHARASHTRA, O = 
DI gam bar Xovesnwent or 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.11.13 16:41:06 


Umate +0830 


( ब.दि.उमाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मुख्य सचिव 


२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०२/विझ्ा 9 (बो 


३) प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) 


४) केंद्र शासनाचे गृह मंत्रालय (पत्राने) 


५) केंद्र शासनाचे दूर संचार विभाग (पत्राने) 


६) मुख्य महाव्यवस्थापक, बी.एस.एन.एळल.., मुंबई. (पत्राने) 


प्रतिलिपी, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद / 
अमरावती / नाशिक 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 

पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
रोख शाखा, गृह विभाग 

निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


